महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०१ ऑक्टोबर, २०२४ 


संदर्भ :- 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.१.४.२०२४ 


२. शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३ दि.२५ जुले, २०२४. 
३. झासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.१९.०४.२०२४ 
४. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.१०.०५.२०२४ 
५. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.१३.०६.२०२४ 
६. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.२६.०६.२०२४ 
७. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.०९.०७.२०२४ 
८. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.२३.०८.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१.४.२०२४ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹.२१४१४.१६ लक्ष मधून ₹.१२६६.२७ लक्ष (अक्षरी बारा कोटी सहासष्ट लक्ष 
सत्तावीस फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 


अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 


अर्थसंकल्पीय 
तरतूद 


यापूर्वी वितरीत 


प्रस्तावित 
वितरण 


(१) (२) 


(३) 


(४) 


(५) 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 


(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 


7 (09) (09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 


०१, वेतन 


४६५८७६ 


२२२६२० 


२७२७० 


03, अतिकालिक भत्ता 


२५० 


११७ 


२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट Sere यापक पि 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० १०६७ २१३ 
१०, कंत्राटी सेवा ३३६६० १४०२५ २१२३१ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च २२०० ७३३ 
१३, कार्यालयीन खर्च ११९३५ ३९७८ ७९६ 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ १९८४ 
१७, संगणक खर्च ४८८ १६३ 
२१, पुरवठा व सामग्री १०० २२३ 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० १३३ 
२८, व्यावसायिक सेवा ष५्‌० १७ 
५०, इतर खर्च २० ७ 
५१, मोटार वाहने ३५ १२ 
एकूण (०१) (०१) ५२१८६७ २४५८८९ ४०४३३ 
२ | (०१) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ ७१ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १३०८८२ ६२८२३ १०४७० 
एकूण (०१) (03) १३१७४० ६२८९० १०४७० 
एकूण (०१) ६५३६०७ ३०८७८३ ५०९०३ 
एकूण ००१ ६५३६०७ ३०८७८३ ५०९०३ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे 
व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ५१५१० २४७२४ ४१२१ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ १२० ३१३ 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च १६४ १०० 
१३, कार्यालयीन खर्च २०१ १५० 
१४, भाडेपट्टी व कर १२६५ ८९५ 
१९, आहार खर्च ३०३७ १००० २श्डॅ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ १६५ 
५०, इतर खर्च १६८ १३० 
एकूण (०१) (०४) ५७८३६ २७२८४ ४६४८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट पकती याप पतत य 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
४ | (09) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ७३८८ ७६२ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०१० ०२८४ ८८१ 
एकूण (०१) (०५) १८३९८ ६०४६ ८८९ 
एकूण (०१) ७६२३४ ३३३३० ५५२९ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १५७६२८ ७५५५१ १२७२० 
एकूण (०२) (०३) २७६००२ ७५५५९ १२७२० 
६ | (02) (08) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११६८०५ ३०००० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १८१६७ ९२०० 
एकूण (०२) (०४) १३४९७२ ३९२०० 
एकूण (०२) ४१०९७४ ११४७५१ १२७२० 
एकूण १०२ ४८७२०८ १४८०८९ १८२४९ 
७ | १०३, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(09) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वैतन १६०००० ७५००० १४६०० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१८१ १३७२ ३०० 
१०, कंत्राटी सेवा १०४१२ ३४२२ १५६५ 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च १२०० ७८८ 
१३, कार्यालयीन खर्च २३९८ ७८८ १७१ 
१४, भाडेपट्टी व कर ८७०० २८६८ ६१२ 
१९, आहार खर्च ३०००० ९९०० २१०० 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० १७४० 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ २८० 
५०, इतर खर्च ७१२ २८० 
एकूण (०१) (०१) २२३७३९ ९६४४८ १९३४८ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट गातच एग वितत तापत 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
८ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६०८३ ८७५० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४९७४६ २३८७८ ३९७९ 
एकूण (११) (०१) १५५८२९ ३२६२८ ३९७९ 
Q । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २८८१८१ १३८२३२६ २८८१८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ १००० 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० २४००० ४८०० 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च ४२०२३ ३००० 
१३, कार्यालयीन खर्च ११०२५ ooo 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ ३००० 
१७, संगणक खर्च ८००० २५०० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० १२०० 
एकूण (23) (०१) ३८०४५९ १७८०२६ ३३६८१९८ 
एकूण १०३ ७६००२७ ३०७१०२ ५६९४५ 
| ० | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १९३६५० ९२९५२ 
०३, अतिकालीन भत्ता १२४ ३० १९ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० ११६० २४० 
१०, कंत्राटी सेवा ६२५ ३६५.६ १०० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्चे ११९२ ४०० 
१३, कार्यालयीन खर्च १५२० ७५०० १०८ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ १७६ १५ 
१९, आहार खर्च ३१७०३ १४८२४.४ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४१३८ १३८० 
५०, इतर खर्च ८०० २७० 
एकूण (०१) (०१) २३७७८१९ ११२०६८ ४८२ 
एकूण १०४ २३७७८१ १९२०६८ ४८२ 
१ | Coo, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) २५५३ २०१४|.  _0| 
२७, लहान बांधकामे २५५३ २०१४ Fe 
एकूण ८०० २१४११७६ ८७८०४८ १२६५७९ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट "७ 13२) | 2. 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
एकूण ०२, समाज कल्याण 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५- 
२२५२) 
५०, इतर खर्च २४० १२० ४८ 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा २४० १२० SC 
एकूण 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) २१४९४९६ ८७८१६८ १२६६२७ 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 


राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शा्तींचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत 
कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


४. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२४ /प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.१ एप्रिल,२०२४ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४१००११२४३३१२७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL DEORAO : 
SARDAR 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 

३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


